नगरोत्थान महाभियानांतर्गत कोरेगाव 
शहराच्या रस्ते विकास प्रकल्पास 


प्रशासकीय मान्यता 
(शुध्दीपत्रक) 
महाराष्ट्र शासन 


नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- नगरो-२०२४/प्र.क्र.९२/नवि-३३ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक :- १० सप्टेंबर, २०२४ 


शासन निर्णय, नगर विकास विभाग क्र: नगरो २०२४/प्र.क्र.९२/नवि-३३, 
दिनांक २६ फेब्रुवारी, २०२४. 


देण्याबाबत. 


नगर परिषद प्रशासन संचालनालय यांचे पत्र क्र : नपप्रस/नगरोत्थान/कोरेगाव न.प. रस्ते 


विकास/ प्र.क्र. /२०२४/का.७/५२८२, दिनांक ०२ सप्टेंबर, २०२४. 


जा.क्र.मुअ(पुणे)/का-२/नाबार्ड/६९८६/२०२३, दिनांक ०७ ऑगस्ट, २०२४ 


शासन शुध्दीपत्रक:- 


. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांचे तांत्रिक मंजुरीचे आदेशा क्र. 


नगरोत्थान महाभियानांतर्गत कोरेगांव नगरपंचायतीच्या रस्ते विकास प्रकल्पास संदर्भाधिन 


क्र.१ शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आळेली आहे. सदर शासन निर्णयातील पृष्ठ 
क्रमांक २ मधील प्रकल्पातील उपांगे व त्यांच्या किंमतीच्या विवरणपत्राचा dant व कोरेगांव 


नगरपंचायतेच्या रस्ते विकास प्रकल्पाच्या वित्तीय आकृतीबंधाचा deat संदर्भाधिन शासन निर्णया 
ऐवजी खालीलप्रमाणे वाचण्यात यावे. 


Sr.No. Name of work Cost 
1 Construction of of Road Kumathe phata to Yekambe road, Koregaon 52366504 
2 Construction of of Road P.K. Barge farm to Rahimatpur road, Koregaon 79920328 
3 Construction of of Road Jarande Tea stall to Escon temple , Koregaon 35382347 
4 Construction of of Road Escon temple to Yekambe Road , Koregaon 32912256 
5 Construction of of Road Yekambe to P k Barge farm, Koregaon 38123769 
=a Construction of of Road Shambhaji nagar to P.K. Barge farm, Koregaon 57124022 
7 Construction of of Road Rahimatpur road to MIDC Sultanwadi road, 79778423 

Koregaon 
Ca Construction of concret road at old motor stand Maruti Temple Mahadev 42003187 
Nagar to Koregaon boundry 
Total 417610836 
GST 18 % 75169950 
Royalty Charges 13799528 
Labour Insurance 1% 4176108.4 
VQCC Testing Charges 1806162 
Shifting of electric Pole & DP 12528325 
Total 525090910 
Say Rs. 52.51 Cr. 


प्रकल्प पूर्ण करण्याचा कालावधी कार्यादेश दिनांका पासून १८ महिने 


झासन निर्णय क्रमांकः नगरो-२०२४/प्र.क्र.९२/नवि-३३ 


०२. कोरेगाव नगरपंचायतच्या रस्ते विकास प्रकल्पाचा वित्तीय आकृतिबंध पुढीलप्रमाणे राहील :- 
राज्य शासनामार्फत नागरी स्थानिक स्वराज्य 
म नागरी स्थानिक योजनेची वा. Sees 
अ.क्र. व चाची मंजूर किंमत अनुज्ञेय अनुदान (प्रकल संस्थेचा सहभाग (प्रकल 
ज्य संस्थेचे नाव | मंजूर किंमत किंमतीच्या किंमतीच्या 
किंमतीच्या ९५%) किंमतीच्या ०५%) 
१ 2 2 8 4 
pa कोरेगाव रु. ५२.५१ रु. ४९.८८ रु. २.६३ 
नगरपंचायत कोटी कोटी कोटी 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~=www.maharashtra.gov.in संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून, त्यांचा संगणक संकेतांक २०२४०९१०१३३९०२७१२५ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


मा. मुख्यमंत्री, मंत्रालय, मुंबई. 


मा.उप मुख्यमंत्री, मंत्रालय, मुंबई. 


SHRIKANT 
CHANDRAKA 
NTANDGE : 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


अपर मुख्य सचिव, पाणीपुरवठा विभाग, गो. ते. रुग्णालय, मुंबई. 
प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग(२) 
. प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

. व्यवस्थापकीय संचालक, एम.यु.आय.डी.सी.एल,पमुंबई. 


, मंत्रालय, मुंबई. 


. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई. 


आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचाळनालय, नवी मुंबई. 


. विभागीय आयुक्त, पुणे. 
. जिल्हाधिकारी, सातारा. 


. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे. 


. जिल्हा प्रशासन अधिकारी, सातारा. 


. मुख्याधिकारी, कोरेगाव नगरपंचायत, कोरेगाव. 


. निवड नस्ती, नवि-३३. 


पृष्ठरपैकी२ 


